महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये 
अंशत: बदल करण्याबाबत 

शिक्षणाधिकारी व तत्सम. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि. शासन आदेशा क्र. बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रजा-२, 
दिनांक ३०.०७.२०२१. 
शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०२१ रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश दिनांक ३०.०७.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये 
काही अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला आहे. नागरी सेवा 
मंडळ क्र.१ यांनी सक्षम प्राधिकारी यांना शिफारस केली होती व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम दि. ३०.०७.२०२१ अन्वये | सुधारीत पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. करण्यात आलेली 
पदस्थापना 

ea २ ३ a ला 

7 श्री. तेजराव रामकृष्ण | शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | सहसचिव, म. रा. माध्य. | विनंती 
काळे, सहा.सचालक जि. प. अकोला व उच्च माध्य. शिक्षण । नुसार 
कार्यालय, विभा. शिक्षण मंडळ, विभागीय मंडळ, 
उपसंचालक अमरावती अमरावती 

२ | श्री. संदीपकुमार year । शिक्षणाधिकारी (प्राथ) | शिक्षणाधिकारी (प्राथ), | विनंती 
सोनटक्के, जि.प. नांदेड जि.प. हिंगोली. पदावर | नुसार 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ), १ वर्ष मुदतवाढ 
जि.प. हिंगोली. 

3 | श्री.प्रशांत प्रकाठाराव शिक्षणाधिकारी (प्राथ), | शिक्षणाधिकारी (माध्य.), | विनंती 
दिग्रसकर, जि. प. लातूर जि.प. नांदेड नुसार 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), 
जि.प. नांदेड 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.८९/प्रशा-२ 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ 


नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
३. आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९२१३९४२८९२१ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Charushila ogee 

Devendra Soe 

Chaudhari be eaten 
(चारुशीला चौधरी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Charushila Devendra Chaudhari 


‘bd 1b7158b95235 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२ सर्व शिक्षण संचालक 
३. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3. निवडनस्ती, प्रश्‍ा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


b78f2ae051843ea1ba6106 
cn=Charushila Devendra CI 


Jaharashtra, ou=School Education 
113135 


ra, 
१46७८80776 


53393८2000 
haudhari 


